तुती व टसर रेशीम उद्योग विकासासाठी 
केंद्रीय रेशीम मंडळ पुरस्कृत सिल्क समग्र-505। योजना 
राबविणेस प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-२४ मे, २०१९ 


वाचा :- 9) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-९/केपुयो-।|51)51/प्र.मा./१८-१९/८०७ 
दि. ११ जून, २०१८. 

प्रस्तावना : 

रेशीम उद्योग हा शोती व वन संपत्तीवर आधारीत रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. 
राज्यामधील हवामान हे रेशीम शेतीसाठी पोषक आहे. वातावरणाच्या लहरीपणामूळे होणारे नुकसान 
टाळण्यासाठी तसेच नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेशीम उद्योग हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत 
आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्याचे सामर्थ्य रेशीम शोती व उद्योगांमध्ये आहे. राज्यातील रेशीम 
उद्योगाचा विस्तार व विकास मोठ्या प्रमाणात व्हावा यासाठी राज्य झासनाच्या व केंद्र शासनाच्या अनेक योजना 
कार्यरत आहेत. रेशीम महाअभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत संपर्क साधून 
तुती लागवड करू ईच्छीणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करु ईच्छीणाऱ्या नवीन लाभार्थी नोंदणीसाठी व्यापक 
प्रमाणावर मोहीम राबविण्यात आली आहे. 


२. रेशीम शेतीचा विस्तार व विकास परिणामकारक, तसेच तुती लागवड ते कापड निर्मिती पर्यंतची 
कोषोत्तर प्रक्रिया या उद्योगाचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी समुह पध्दतीने तुती लागवड होणे आवश्‍यक 
आहे. तुती रेशीम विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत २५ जिल्ह्यांतील १२० समूहांत 
राबविण्यात येत असून प्रती लाभार्थी एक एकर तुती लागवड इतकी लाभ मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 


३. उच्च दर्जाच्या भरघोस तुती पाल्याचे उत्पादन देणाऱ्या तुती वाणांचा प्रसार करणे, गुणावत्तापुर्ण व 
अधिक उत्पादकता असलेल्या दुबार संकर वाणांच्या रोगमुक्त अंडीपुंज मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती, गरजेनुसार 
अंडीपुंजाचे शितकरण व त्यांचे वितरण, शास्त्रोक्त किटक संगोपन घेण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रचार- 
प्रसार करणे ह्या घटकांचा कोष उत्पादनापर्यंतच्या प्रक्रीयेपर्यंत मोळाचा वाटा आहे. त्याबरोबर कोषोत्तर 
प्रक्रीयादेखीलळ महत्वाची असून राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या तुती व टसर रेशीम कोषांवर राज्यातच प्रक्रीया होणे 
आव्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जायुक्‍त रेशीम सुत निर्मिती, सुतावर व्टिस्टींग, डाईंग, aft, वेफ्टींग अशा 
विविध प्रक्रीया करुन दर्जेदार पैठण्या, रेशमी साड्या व कापड, तयार war कपडे निर्मिती (गारमेन्ट) ही शृंखला 
एकसंधपणे पुर्ण करणे ही देखील अत्यंत महत्वाची बाब आहे. राज्यातील येवला, पैठण, नागपूर, औरंगाबाद, 
अकोला इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पारंपारिक कारागीरांमार्फत हातमागावर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकामाचे 
तर नागपूर, भंडारा, आंधळगाव इ. ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. पैठणी विणकर 
त्यांच्यासाठी लागणारा तुती Vara कच्चा माल-रेशीम UA (ताना-बाणा) कर्नाटक, आंध्रप्रदेश येथून मागवून 
पैठणी विणकाम करीत असतात. 


8. वरील पार्श्वभुमीवर केंद्र शासन पुरस्कृत “सिल्क समग्र”- ISDS! (Integrated Scheme for 
Development of Silk Industry) ही योजना सन २०१८-१९ ते २०१९-२० या कालावधीत राज्यात राबविण्याचे 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


संचालक (रेशीम) यांनी प्रस्तावित केले आहे. ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ, बेंगलोर 
यांनी मान्यता दिली असून “सिल्क समग्र”- ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) 
योजना सन २०१८-१९ ते २०१९-२०” या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


प्रस्तावनेत वर नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रीय रेशीम मंडळ पुरस्कृत “सिल्क समग्र”- ISDS! (Integrated 
Scheme for Development of Silk Industry) योजना सन २०१८-१९ ते २०१९-२०” या योजनेस तुती व वन्य 
रेशीम उद्योग विस्तार व विकासाकरीता राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व त्याअंर्तगत सोबतच्या सहपत्र-अ 
मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2: या योजनेची प्रभाविपणे अंमलबजावणीकरीता संचाळक (रेशीम) यांनी तुती व वन्य क्षेत्रातील ad 
बाबींची व्यापक प्रचार व प्रसिध्दी करावी. त्याकरीता आवश्‍यक Arrest सुचना क्षेत्रीय कार्यालयास निर्गमित 
करण्याची कार्यवाही तात्काळ त्यांचे स्तरावर करण्याची दक्षता घ्यावी. (जसे योजनेची जाहिरात, अर्ज नमुना, 
मंजूरी पत्र, प्रस्तावासोबत जोडावयाची आव्यक कागदपत्रे, करारनामा/बंधपत्र, व्यवसायाचा कालावधी, काही 
बाबींच्या बाबतीत आराखडा/ नकाशा, साहित्याचा तपशिल, लाभार्थी हिस्सा, लाभार्थी अनुदानाची माहिती 
ग्रामपंचायतस्तरावर तसेच संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे इ.) 


३. केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
तुती व वन्य क्षेत्रातील बाबींचे अनुदान एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा आधिक (अनेक बाबी मिळून) प्रति लाभार्थी 
दिले गेल्यास याबाबत लाभार्थी व संचालनालय यांचेमध्ये कायदेशीर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. 
यामुळे योजनेकरीता वितरीत केलेल्या शासकीय अनुदानाचा विनियोग योग्य प्रयोजनासाठीच करणे आवश्‍यक 
राहील. अनुदानाचा गैरविनियोग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास दिलेल्या अनुदानाची व्याजासह एक रकमी 
वसुली ही, जमीन महसूल वसूली कार्यपध्दतीनुसार लाभार्थी यांचेकडून करण्यात येईल. 


४. लाभार्थ्यांची निवड समूह पध्दतीने करून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. एकदा एका 
लाभार्थ्याला लाभ दिल्यानंतर त्याच लाभार्थ्यांला पुन्हा लाभ देण्यात येवू नये किंवा त्या क्षेत्राला (जमीनीचा सव्हे 
नंबर/गट नंबर) पुन्हा लाभ देण्यात येवू नये. देण्यात यावयाच्या लाभक्षेत्राचे प्रमाण निश्चित केलेल्या मर्यादेत 
राहील. 


4. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांचे सहमतीने, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.२३८/१४३१, दि. १९ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.४९/२०१८, दि.२३ जानेवारी, २०१९ वर प्राप्त झालेल्या अभिप्रायावर मा.मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या 
मंजुरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०५२४१४५७३७७५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashish Anaclet Lop 


7 DN: c=IN, o=Gov it Of Maharasht Operation 
S his h Marketing And Textiles Department, postalCode=400032, 
st=Mal 


2.5.4.20=97¢1663938db9Sbf4b157b5906fb45b1 7fdf64e8db8 
00c9618de046d6e51497 


A al a C | et Lo e S mber=4c69f8b7f13f76b97aa93b0d 155291c61823c6e 
1d678a555f6eb04d1a38750cf, cn=Ashish Anaclet Lope: 


ite: 2019.05.24 15:02:23 +05'30' 


(आ. अ.लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 

१.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ ऑडीट), मुंबई, 
२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / ऑडीट), नागपूर, 
३.वरीष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी), बाहय लेखापरिक्षण विभाग (नागरी), मुंबई, 
४.सचिव(वस््रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
५. उप सचिव (TAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई, 
६.उप सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई, 
७. सर्व जिल्हयांचे जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
८.नियोाजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई, 
९.वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई, 

१०.संचालक (रेशीम), रेशीम संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, GAT माळा, बी-विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, 

सिव्हील लाईन्स,नागपूर-४४० ००१, 

११.सहाय्यक संचाळक(रेशीम), नागपूर/ अमरावती /पुणे / औरंगाबाद, 

१२.सर्व जिल्हयांचे रेशीम विकास अधिकारी, 

१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष दिनांक:- २४ मे, २०१९ चे सहपत्र 
"ANNEXURE - A" 
Integrated Scheme for Development of Sericulture with the Assistance of Central Silk Board. 
Schemes Under Mulberry and Tasar Sector to be Implemented by Department of Sericulture. Govt. of Maharashtra 
"सहपत्र-अ 
एकात्मिक रेशीम विकास योजना “सिल्क समग्र” 
केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या सहाय्याने रेशीम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या तुती रेशीम व टसर रेशीम योजना. 


Sr. Name of Schemes Existing Unit Unit Sharing Pattern योजनेची माहिती 

No. योजनेचे नांव Cost (Rs.) Central | State | Benef. 

eee Pre-Cocoon - Mulberry Sector 

; Support for development of kisan nurseries. 1,50,000 No. 50% 25% 2% | तुती लागवड रोपांच्या सहाय्याने केल्यास नवीन लागवड किटक 


तुती रोपे तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य संगोपनास लवकर तयार होते. तूतीची झाडे जिवंत राहण्याचे 


योजना. प्रमाणे जास्त असते. त्यासाठी प्रति एकर तूती लागवड रोपांचे 
सहाय्याने करणेसाठी योजना. 
i Support for Mulberry plantation Development- 50,000 Acre 50% 25% 25% | राज्यातील तूती लागवडीचे क्षेत्र वाढवीण्यासाठी लाभार्थ्यांना 
Raising high yielding mulberry varieties. एकेरे लागवड जोपासना करीता 
प्रति एकर तुती लागवड जोपासना, खते औषधे इ. करीता 
तुती लागवड विकास कार्यक्रमासाठी सहाय्य ७ pee उ ; > 
योजना सहाय्य र 
| Assistance for irrigation and other water 50,000 Acre 50% 25% 25% | सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या salad पाण्याची सुविधा 


conservation and usage techniques. 
तुती बागेसाठी पाणी देण्याच्या सुविधा, पाणी 
संवर्धन व त्याच्या तंत्राला सहाय्य योजना. 


निर्माण करणे. तुती बागेला ठिबक सिंचन/स्प्रिकलर 
लावण्यासाठी राज्यातील लाभार्थ्याना आर्थिक सहाय्य 
करण्यासाठी योजना. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


RSRS and RECs) 
बाल्य किटकांच्या बागेची देखभालीसाठी मदत 


करणे, बालकिटक संगोपन केंद्राचे बांधकाम व 
बाळकिटक संगोपन साहित्य उपलब्ध 
करण्यासाठी मदत करणे. 


। Assistance for Constructions of Rearing Houses Nos 50% 25% 25% ]ोतक-यांना किटक संगोपनाकरिता स्वतंत्र संगोपनगृह 

0: 1. ir re ah LPS OSE EOE बांधण्यासाठी कमाल रु. 300000/- व किमान रु. 224000/- 

किटक संगोपन गृह बांधणेसाठी सहायता 1,68,639 95,197 अर्थ सहाय्य प्रस्तावित. स्वतंत्र किटक संगोपनगृहमुळे कोष 

योजना १००० चौ. फुटाकरीता / ६०० चौ. उत्पादनात वाढ व दर्जेदार कोष उत्पादन होण्यास मदत होते, 

फुटाकरीता ही योजना तुती लागवड करुन कोष उत्पादन करण्यासाठी 
राबवावयाची आहे. 

। Supply of Rearing Appliances including improved 75,000 Acre/nos 50% 25% 25% दर्जदार कोष उत्पादनाकरीता रेशीम होती करणा-या slda- 
ea Seeker ek यांना किटक संगोपन साहित्य व शेती अवजारे पुरवठा 
दर्जेदार कोष उत्पादनासाठी - किटक संगोपन करण्यासाठी योजना. यामध्ये रोटरी माऊंटेज यांचा समावेश 
साहीत्य /होती अवजारे साहित्य पुरवठा सहाय्य असुन त्यापासुन एकसमान व दर्जेदार कोष उत्पादान होण्यास 
- आधुनिक माऊंटेज (रोटरी माऊंटेजेस) मदत होणार आहे. 
सहित. 

| Prophylactic Measure (includes quality 5,000 Nos 50% 25% 25% । रेशीम कोषाचे उत्पन्न घेणारे adowa लागणारे विविध 
111 प्रकारचे निर्जुतूकीकरण करण्यासाठी व पिक संरक्षणासाठी 
दर्जेदार निर्जुतूकीकरण औषध व पिक संरक्षण विविध औषधांचा पुरवठा करणे व समुह संघटीतांना मदत करणे. 
उपाय सुविधा शेतक-यांना पुरवठा करणे. तसेच 
समुह आधारीत संघटनला मदत करणे. 

7 | Popularisation of chawki Rearing centre (through 12,00,000 Nos 50% 25% 25% समुहातील ]ोतकऱ्यांना रोगमुक्त बाल्यअवस्थेतील (चॉकी) 


किटकांचा पुरवठा करण्यासाठी ही योजना राबविण्यास 
प्रस्तावित आहे. १५-२० लभार्थ्याना एकाच वेळीस 
बाल्यकिटकांचा पुरवठा करण्यात येईल. या योजनेमुळे 
शेतकऱ्यांना किटकांच्या दुसऱ्या अवस्थेपर्यंत संगोपन केलेल्या 
अळयांच्या पुरवठा होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा ५-६ दिवसांचा 
वेळ वाचणार आहे. सदरच्या योजनेमुळे कोषाची प्रत व उत्पादना 
क्षमतेतत वाढ होईल. चॉकी पुरवठयामुळे साधारणत: २५% कोष 
उत्पादनात वाढ होते. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


units (10 ends). 
मल्टीएंड (१० बेसीन युनीट) उभारणीस आर्थिक 


मदत करणे. 


| Prod'n unit for Biological inputs/Door to Door 1,75,000 Nos 50% 25% 25% तुती व रेशीम किटकांवरील विविध किडी व रोग यांचा जैविक 
Service Agents disinfection and inputs supply & ध्दतीने नियंत्रण करण्यासाठी जैविक किटकांचे उत्पादन केंद्र 
Assistance for sericulture poly clinics a नियंत्रण करण्यासाठी 9 किटकांचे : केंद्र 
जैविक किटक संरक्षण उभारण्याकरीता सहाय्य. किटक संगोपनापुर्वी किटक संगोपन 
उत्पादने/निर्जुतूकीकरण व निविष्ठांचा पुरवठा गृहाचे व संगोपन साहित्याचे वेळोवेळी निर्जुतूकीकरणासाठी 
करण्यासाठी दारोदार सेवा व रेशीम खाजगी तत्वावर सेवा देणाऱ्या संस्थेची किंवा व्यक्तिची नेमणुक 
चिकित्सालयासाठी सहाय्यक योजना. करुन शेतकऱ्यांच्या दारोदारी जावुन निर्जुतूकीरण औषधी 
साहित्य पुरवठा करण्यासाठी लाभार्थ्यांस लागणारे वाहन, 
फवारणी यंत्रणा इ. खरेदीसाठी मदत करणे. 
Ea Post cocoon -Mulberry Sector 
i Support for Motorized charkha to dissuade child 25,000 Nos 50% 25% 25% रेशीम सुत निर्मितीमध्ये बालमजुर हटविण्यासाठी व चरख्याच्या 
labour. कार्यपध्दतीत सुध करण्यासाठी मोटारीवर चालणारे चरखे 
[रणा U rol 1 
चालमजुरी हटविण्यासाठी मोटारवलीत वरखा ब. सुधारणा au यासाठी मोटारीवर चालणारे चरखे 
5 5३ एयाद सहाय्य र्‌ र 
सयंत्र उभारण्यसाठी आर्थिक सहाय्य. USAID हात ह ती 
। Support for existing cottage basin /Domestic 1,99,000 Nos 50% 25% 25% | सदर योजनेत रेशीम कोषांपासुन सुत निर्मितीकरीता अस्तित्वात 
पग वो aa गिवैप( ते असलेल्या कॉटेज बेसीन रिलींग युनिटचे उन्नतीकरण करणे. 
अस्तित्वात असलेल्या कॉटेज बेसीन मशिनचे त्यात कुकिंग बकसरन, रिलींग मशिन, बॉयलर, ARMA 
ऊन्नतीकरण करण्यासाठी आर्थिक सहाय चेंबर, सोलार जनरेटर या बाबींचा Gaal असुन त्याव्दारे 
करणे. उत्पदान उत्पादकता वाढविता येणार आहे. 
| Support for Establishment of Multi-end reeling 17,09,000 Nos 50% 25% 25% | राज्यात बायव्होल्टाईन रेशीम कोषापासुन ग्रेडेबळ सूत निर्मिती 


करणाऱ्यासाठी मल्टीएंन्ड रिलींग (१०बेसीन) केंद्र उभारण्यासाठी 
आर्थिक सहाय्य योजना. सदर मशिन १२-१४ किलो / पाळी 
( shift) या नुसार २५ - ३५ ग्रेड सूताचे उत्पादन. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


fies Support for Establishment of Automatic Reeling units 

। 200 Ends unit- Indigenous. 79,83,000 Nos 50% 25% 25% | दुबार जातीच्या रेशीम कोषापासुन अंतराष्ट्रीय दर्जाचे 3A- vA 
स्वयंचलित रिलींग युनिट (२०० एंड) ग्रेडचे कच्चे रेशीम सूत तयार करण्यासाठी मशिन पुवठा. 
गाण्याचा तरत वैयक्तिक उद्योजकाला/गटाला स्वयंचलीत रिलींग युनिट 

उभारणेची योजना.सदर मशिन १२-१४ किलो / पाळी ( shift) या 
नुसार 2A - ३५ ग्रेड सूताचे उत्पादन. 

। 400 ee unit. ae 14102000 Nos 50% 25% 25% | दुबार जातीच्या रेशीम कोषापासुन अंतराष्ट्रीय दर्जाचे 3A- vA 
स्वयंचलित रिलींग युनिट (४००एंड) उभारणीस ग्रेडचे कच्चे रेशीम सूत तयार करण्यासाठी मशिन पुवठा. 
क वैयक्तिक उद्योजकाला/गटाला स्वयंचलीत रिलींग युनिट 

उभारणेची योजना.सदर मशिन Yoo किलो / पाळी ( shift) १२ 
तासाला या नुसार २५ - ३५ ग्रेड सूताचे उत्पादन. 

हि Support for Establishment of Automatic Dupion 45,76,000 Nos 50% 25% 25% | जोडकोष व कमी दर्जाच्या रेशीम कोषाचे रुपांतर डयुपीयान 
saa aaa रिलींग युनिट रेशीम सुतामध्ये करण्यासाठी उद्योजकाला स्वयंचलीत 
oe यदती डयुपीयान रिलींग युनीट उभारण्यासाठीची योजना. 

दि Assistance for Twisting units (480 ends) 10,04,000 Nos 50% 25% 25% राज्यात तयार झालेल्या कच्या रेशीम सुताला पिळ देण्यासाठी 
रेज्ञीम धाग्याला पिळ देणारे यंत्र उभारणी रेशीम उत्पादकांना ४८० स्पींडल यंत्र उभारणेसाठीची योजना. 
सहाय्य योजना. 

7 | Support for Establishment of eco de-gumming 10,00,000 Nos 50% 25% 25% कोषातीळल डीगमींग काढून त्यातील सेरीसिन पावडर उत्पादन 
पावडर उत्पादन करण्याची योजना. 

दिं Support for Establishment of pupae processing 20,82,000 Nos 50% 25% 2% | कोषातुन धागा उत्पादित झाल्यानंतर राहीलेल्या प्युपावर 
पा sere युनिट. प्रोसेसींग करण्यासाठीची योजना 

5 Post cocoon -Vanya Sector 

¥ Reeling -cum -twisting Machines. 28,000 Nos 50% 25% 25% | RAM तथा व्टिस्स्टींग यंत्राचा वापर करुन एकाच वेळेस टसर 
रिलिंगसह व्टिस्टींग सयंत्र उभारणे. कोषापासून पीळ दिलेल्या धागा निर्मीती करण्यासाठी रिलींग 

तथा व्टिस्टींग यंत्राची उभारणी करण्याची योजना. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


i Wet Reeling Machines. 30,000 Nos 50% 25% 2% | टसर कोषांपासून ओले (हॉट एअर ड्रायरमधून ड्राय न 
वेट Rest सयंत्र. केलेले)रेशीम धागा निर्मीती यंत्राव्दारे धागा निर्मीती करण्यासाठी 
ओले रिलींग यंत्र उभारणीसाठीची योजना 
|. Motorized /Pedal operated Spinning Machines. 7,000 Nos 50% 25% 25% कताई कारागीरांच्या मिळकतीत वाढ होण्यासाठी टसर रेशीम 
मोटार चलीत तथा पायाने चालविणे जाणारे धाग्याच्या कताईसाठी मोटारचलीत तथा पायाने चालविण्यात 
कताई यंत्र उभारणेची योजना. येणा-या कताई यंत्र उभारणेसाठीची योजना. 
i‘ Solar Operated Spinning Machine. 21,000 Nos 50% 25% 25% | विद्युत पुरवठा कमी प्रमाणात असलेल्या दुर्गम भागातील टसर 
सोलार उर्जेवर चालणारे कताई यंत्र उभारणे. रेशीम कताई करणाऱ्या कारागीरांना सौर उर्जेवर चालणारे 
कताई यंत्र पुरवठयाची योजना. 
lit Improved Vanya Reeling Machine 
सुधारीत टसर धागाकरण यंत्र 
| Unnathi/charkha reeling/Two step reeling cum 28,000 Nos 50% 25% 25% | टसर कोषापासुन एकाच यंत्राव्दारे ओले धागा निर्मिती व 
क ee | a Ea व्टिस्टींग केलेल्या धागा निर्मिती करण्यासाठीचे यंत्र 
कः बसविण्यासाठी रेशीम धागा निर्मितीसाठीची योजना 
। Buniyad reeling machines. 11,000 Nos 50% 25% 25% | टसर रेशीम अंतर्गत राज्यामध्ये मटका धिचा यार्नचे उत्पादन 
बुनियादी रिलींग मशिन. होते. त्यामध्ये लाभार्थ्याच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये मर्यादा असल्याने 
त्यांना सदर WT पुरवठा केल्यास मटक्‍यावर सुत 
काढण्याऐवजी मशिनवर सुत उत्पादन करुन उत्पादन व 
उत्पादकतेमध्ये वाढ होवुनलाभार्थ्यांच्या आर्थिक उन्नतीची 
योजना. 
i Kamdhenu reeling machines. 23,000 Nos 50% 25% 2% | वर्टीकल रिलींग कम स्पिनिंग मशिन जी टसर ककुन रिलींग 
कामधेनु रिलींग मशिन. तसेच स्पिनिंग करु aro अज्ञा मशिनचा उपयोग करण्याची 
योजना 
1 Re-reeling Machines (Two window open). 21,000 Nos 50% 25% 25% टसर कापड विणण्यातीळ ave धागा तयार करण्यासाठी 
चरखा (दोन्ही बाजूनी ओपन). CTATI रांची यांनी विकसीत केलेला आधुनिक चरखा पुरवठा 
योजना 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


गरम हवा देवुन कोष सुकविणेसाठी यंत्र 
खरेदीसाठीची योजना. ५० किलो क्षमतेसाठी 
इंधनव्दारे (२००० किलो क्षमतेसाठी). 


हि Two Step Reeling cum Twisting Machine. 25000 Nos 50% 25% 25% टसर ay आणि वेफ्ट दोन्ही प्रकारचा धागा (ताणा व बाणो) 
धागाकरण-पिळ देणारे यंत्र / रिलींग व यका BOT BST 
व्टिस्टींगयंत्र. 
| Tasar reeling machinery Package. 11,50,000 Nos 50% 25% 25% सद्यास्थितीत उत्पादित होणारा धागा ate WA असून चायनिज 
टसर धागाकरण पुर्ण यंत्र सामुग्री. / कोरीयन टसर सिल्क धाग्याचा वार्प यार्न म्हणुन उपयोग 
करण्यात येतो त्यामुळे या मशिनवर उत्पादित होणारा धागा 
टसर वार्प असून त्याची उत्पादित किमंत ही सद्यास्थितीच्या 
धाग्यापेक्षा ATS असेल त्यानुसार सदरचे मशिनरी पॅकेजची 
योजना 
१ Providing services of Master Reelers / 2,52,000 Nos 50% 25% 25% राज्यातील खाजगी व संचालनालयातील Rok hea 
oe सकी आणितंत्रज्ञ यांची सेवा पुरविणे. उत्पादीत होणाऱ्या रेशीम सुताची प्रत सुधारण्यासाठी ही योजना 
राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत केंद्रीय रेशीम मंडळ बंगलोर 
यांचेकडील तज्ञ असलेले तंत्रज्ञांना पाठविले जाते. त्यांचेकडुन 
स्थानिक रिलर्स /व्हीवर / ड्रायर व रिलींग कामगारांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठीची योजना आहे. 
ph | Support for setting up of Hot Air Driers 
i 50 kg. capacity units (Electrical) 1,50,000 Nos 50% 25% 25% | बाजारपेठेतील कमी दराचे ओल्या रेशीम कोषाची खरेदी करुन 
गरम हवेने कोष सुकविणेसाठी यंत्र कोष सुकवून टप्प्या-टप्प्याने रेशीम धागा निर्मिती करण्यासाठी 
खरेदीसाठीची योजना. ५० किलो क्षमतेसाठी सुकविलेल्या कोषांचा वापर करणे. तसेच शेतकऱ्यांनी उत्पादन 
विद्युतव्दारे. केलेले कोष वाळवुन साठवणुक करुन ठेवण्यासाठीची योजना. 
षि 50 kg .capacity units(Multi-fuel). 69,000 Nos 50% 25% 25% 
गरम हवा देवुन कोष सुकविणे यंत्र खरेदी 
योजना. ५० किलो क्षमता (इंधनव्दारे). 
श्‌ 2000 kg. capacity conveyor Hot air Drier. 25,17,000 Nos 50% 25% 25% 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


SRT निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


। Support for Handloom Sector-Modified Region 33,000 Nos 50% 25% 25% | उत्पादिन होणारे कच्च्या रेशीम सुतापैकी ६० ते Wo टक्के 
eda Satta ree हॅन्डलुम योजना. हॅन्डलुमवर विणकामास esses येते. परिणामी कमी 
उत्पादकता व कमी प्रतीचे कापड उत्पादन होत असल्याने 
त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सदरची योजना लागू प्रस्तावित 

केलेली आहे. 

च | Loom Up gradation. UPISa वापर करुन अस्तीत्वात असलेल्या हातमागाचे 
बळकटिकरण करुन उत्पादनमध्ये वाढ होण्यासाठी 
लाभार्थ्यासाठीची योजना. 

| Loom up gradation -Loom up gradation through 17,500 Nos 50% 25% 25% | Gms, UA वाईन्डींग व इतर साहित्य वापरुन हातमागाचे 

eit chal व आळी पीली करा सी अपग्रेडेशन करुन उत्पादकता वाढविणेसाठीची योजना 
नो. सीएसआरटीआय, म्हैसुर यांनी विकसीत केलेली न्युमॅटीक 
लिफ्टींग संयंत्र हातमाग धारकांना पुरवठा करणे 

शि Pnematic lifting mechanisation -2 loom units. 38,000 Nos 50% 25% 25% | केद्रीय रेशीम प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, म्हेसुर यांनी विकसीत 

वायवीय उचल यंत्रणा - २ हातमागासाठी. केलेली न्युमँटीक लिप्टींग संयंत्र हातमाग धारकांना पुरवठा 
करणे.ही योजना विणकरांचे कष्टप्रद काम कमी करण्यासाठी 
ee Pnematic lifting mechanisation -4 loom units. 58,000 Nos 50% 25% 25% । आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठीची योजना आहे. 
वायवीय उचल यंत्रणा - ४ हातमागासाठी. 
शि Electronic Jacquard (480 hooks)with pneumatic 1,75,000 Nos 50% 25% 25% | Hons vas ऐवजी इलेक्ट्रानिक जेकाडंची उभारणी 
me abe करी (४८० हुक्स) वायवीय करुन वेगवेगळया डिझाईनची किमंत कमी करणे व उत्पादकता 
का वाढविणेसाठीची योजना 
| Computer Aided Textile Designing (CATD) units. 5,75,000 Nos 50% 25% 25% | संगणकाच्या सहाय्याने रेशीम कापडावर विविध प्रकारची 
संगणक ASE टेक्सटाईल डिझाईनिंग. डिझाईनिंग करुन रेशीम कापडामध्ये आकर्षकता निर्माण करणे 
करीताची योजना. 

| Common Facility Centre (CFC )for silk yarn dyeing and fabric processing 

दिं Tub dyeing unit-25 kgs. Capacity. 5,70,000 Nos 50% 25% 25% 24 कि.ग्र.-५० fet. क्षमतेच्या टयुब डाईंग - रेशीम कापडांना 

धागा रंगविणे -२५ कि.कॅपॅसिटी. रंगणी करण्यासाठीचे सयंत्र उभारणेसाठी मदत करण्यासाठीची 

Pe Tub dyeing unit 50 kgs capacity. 8,50,000 Nos 50% 25% 25% योजना. 

धागा रंगविणे -५० कि.कॅपॅसिटी. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


दिं Arm dyeing unit 50 kgs capacity. 21,00,000 Nos 50% 25% 25% | कापडाच्या रंगरंगोटीमध्ये एकसारखेपणा येण्यासाठी रंगणी 
आर्म डाईंग ५० कि.ग्रॅ. कॅपॅसीटी. मशिन उभरणीची योजना 
। Fabric Processing unit-250 kgs capacity. 31,50,000 Nos 50% 25% 25% | रेशीम सुतापासुन तयार केलेल्या कापडावर विविध प्रकारची 
कापडगरकिया तितर लका लगती प्रक्रिया करण्यासाठीची कॉमन सुविधा केंद्राची उभारणी करणे. 
श्‌ Effuent Treatment Plant-Zero discharge type. 12,50,000 Nos 50% 25% 25% | रेशीम धागा डाईन आणि रेझीम कापड प्रक्रीया केले नंतर जे 
पाणी प्रदुषण मुक्‍त करणेची योजना (EPP). पाणी प्रदुषण युक्‍त होते त्या पाण्यावर ट्रीटमेट करुन (प्रक्रीया) 
करुन प्रदुषण मुक्‍त करण्यासाठीची योजना (Pollution Control 
80190 यांच्या निकषानुसार) पाण्याचा उपयोग करणे 
| Effluent Treatment plant - Disch. to Ground type. 7,00,000 Nos 50% 25% 25% रेशीम धागा डाईंग आणि रेशीम कापड प्रक्रीया केल्यानंतर पाणी 
खराब पाणी शुध्द करण्याची योजना. प्रदुषणयुक्‍त होते त्या पाण्यावर ट्रीटमेट करुन (प्रक्रीया) करुन 
प्रदुषण मुक्‍त करण्यासाठीची योजना (Pollution Control 
Borad यांच्या निकषानुसार) जमीनीमध्ये पाणी सोडणे 
णि Fabric Finishing units. 9,00,000 Nos 50% 25% 25% | रेशीम कपडा तयार केल्यानंतर त्यास फिनिठिग करण्याबाबतचे 
फॅब्रिक फिनिशिंग युनिट. ee 
ie Seed Organization बिज संघटण 
i Mulberry Sector तुती रेशीम विभाग 
रि Mobile Disinfection Unit Comprising of Motor 1,50,000 Nos 50% 25% 25% ]ोतकऱयांना त्यांच्या क्षेत्रावर जावुन प्रत्यक्ष निर्जतूकरणाचा 
न. : : ag &1 HP Power sprayer with फायदा देण्यासाठीची योजना. 
फिरते निर्जुतूकीकरण युनिट. 
॥ Strengthening of Mulberry Silkworm Seed 10,00,00 Nos 50% 25% 2% | अंडिपुंज निर्मितीसाठी लागणारे बिजकोष उत्पादक शेतक-यांचे 
So ener बळकटीकरण करण्यासाठीची योजना. 
तूती रेशीम - बिज कोष उत्पादकांचे 
बळकटीकरण 
| Revolving Capital fund support for state 18,00,000 Nos 50% 25% 2% | राज्यातील अंडिपुंज निर्मिती केंद्र व नोंदणीकृत अंडिपुंज 
ae ee उत्पादकांना खेळते भांडवल उभारणीसाटठ्ठीची योजना. 
खेळते भांडवल योजना. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


। Assistance for purchasing seed testing 1600000 Nos 50% 25% 25% तुती रेशीम उद्योगाच्या वाढीसाठी अंडीपुंज निर्मिती केदाचा 
cae ada (ग्रेनेजच्या) दर्जा सुधारणासाठी खाजगी व शासकीय ग्रेनेजला 
शासकीय/खाजगी ग्रेनेजला बिज परिक्षण पलक ली होता; 
साहित्य पुरवठाकरीता सहाय्यता योजना. 

| Support to upgrade State and Private large scale 44760000 Nos 50% 25% 25% राज्यातील शासकीय व खाजगी अंडिपुंज निर्मिती करणारे 
ae seed production units and cold storage केंद्रासाठी सहाय्य करणे. त्याव्दारे उत्पादीत झालेले 
राज्यातील शासकीय व खाजगी अंडिपुंज अंडिपुंजाच्या जतनीकरनासाठी शितगृहाची उभारणी 
निर्मिती करणारे युनिटसाठी व सहाय्य व करण्यासाठीची योजना. सदर योजनेमुळे मध्यवर्ती ठिकाणी 
शितगृहाची उभारणी. अंडिपुंजाची साठवणुक करुन शोतकऱ्यांना वेळेत तसेच 

गुणवत्तापूर्णपणे अंडिपुंजाना जतन व मागणीप्रमाणे वितरण 
करता येईल. 

न Vanya Seed Sector वन्य रेशीम बिज विभाग (टसर) 

1 | Assistance to Adopted Private Tasar Graineurs 500000 Nos 50% 25% 25% cu अंडिपुंजाची वाढती मागणी लक्षात घेता खाजगी अंडिपुंज 
खाजगी टसर अंडिपुंज निर्मितीसाठी सहाय्य. निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी योजना आहे. 

| Assistance for strengthening of Tasar seed 6000000 Nos 50% 25% 25% शासकीय मडहाऊस अंडिपुंज केद्राची बळकटीकरण 
11. ता करण्यासाठीची योजना. दर्जेदार टसर अंडिपुजाची निर्मिती 
टसर बिज गुणन केंद्र बळकटीकरणासाठी करणे करीता योजना. राज्यातील टसर क्षेत्र असलेल्या 
सहाय्य. जिल्हयात राबविण्यात येईल. 

र Assistance for Tasar Tropical Rearers for 55000 Nos 50% 25% 25% टसर लाभार्थ्यास किटक संगोपन साहित्य, खते पुरवठा करणे, 
1. ne अजुन व ऐन वृक्षाची देखभाल करुन me बिजकोष 
उष्ण कटिबंधिय टसर अंडिपुंज संगोपन उत्पादन तयार करण्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येईल. 
करणाऱ्या टसर लाभार्थ्यास सहाय्यता योजना. 

C | Capacity Building क्षमता बांधणी 

|, Beneficiary Empowerment Programme. 7000 Nos 50% 25% 25% | रेशीम उद्योजक शेतकरी व सुत उत्पादक यांच्या कौशल्याला 
लाभार्थी उद्योजक सबळीकरण कार्यक्रमव त्या चालना देण्यासाठी वृध्दींगत करण्यासाठी प्रशिक्षण /अभ्यास 
अनुषंगाने अभ्यास दौरे. दौरे रेशीम शेतीचे नविन तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठीचे 

योजना. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.९०/रेशीम कक्ष 


i Sericulture Resource Centres(SRC). 400000 Nos 50% 25% 25% रेशीम slat समुहातील शेतकरी व इतर रेशीमच्या व्यवसायातील 
रेशीम संशोधन केंद्र उभारणे. इतर लाभार्थ्याना प्रशिक्षण तथा सुविधा केंद्राची स्थापन 
करण्यासाठीची योजना. 
| Skill Training & Enterprise Development 10000 Nos 50% 25% 25% | राज्यातील रेशीम विस्तार व विकासाअंतर्गत रेशीम उद्योजक 
या at ती यत वक का शेतकरी, रिलर्स, fea, एंटरपृनर तसेच तांत्रीक कर्मचारी 
कया CCD यांचेसाठी कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगजक विकास योजना 


सामान्य लाभार्थी सहभाग (General Sharing Pattern) - 40:24:24 (CSB : State : Beneficiary) (केरेमं : राज्य : लाभार्थी) 
SCSP / TSP लाभार्थ्यांसाठी अनुदान सहभाग - &4:24:90 (CSB : State : Beneficiary) (केरेमं : राज्य : लाभार्थी) 


* Project Monitoring Committee (PMC), Meeting held on ५ June २०१८ at Nagpur Decided flows 


4. The beneficiaries other than MGNREGS to be covered under the ISDSI scheme for Mullberry Plantation, Construction of Rearing house and supply of rearing 
appliances. 


2. The beneficiaries can undertake mulberry plantation of improved mulberry variety on minimum १.०० acre to 4.00 acre as per ISDSI norms. The unit cost for 
this scheme i.e.Rs.40000/- per acre and sharing pattern is as per ISDSI scheme. 


3. The unit cost for Rearing House for the model - | (१००० sq.Ft.) is modified and fixed Rs.1§¢§38/- and for model- II (§00sq.Ft.) is modified and fixed as 
Rs.84989/- as per MGNREGS unit cost in the State. The sharing pattern is as per ISDS! norms. 


४. The PMC decided that under ISDSI scheme one beneficiary will be provided with the assistance for Mulberry plantation up to 4 acre only, Assistance for 
construction of one rearing house only and one set of Rearing appliances. The unit cost for construction of Rearing House will be as per prevailing MGNREGS 
norms for state sericulture. 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


